RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक २ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४४ , किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./3419/2018.- Smt . R. R. Kale, Civil Judge (Junior Division) and Judicial Magistrate, 
First Class , Malvan , is granted earned leave for 1 day on 15th December 2018 with permission to 
suffix holiday on 16th December 2018 (Sunday ) and to leave headquater from 14th December 2018 
A.O.H. to 17th December 2018 B.O.H. for the reason stated in the application referred to at Sr. 
No. 1 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt. R. R. Kale, is reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class ,Malvan . 


Certified that, under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981, 
Smt. R. R. Kale , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class ,Malvan , had she not proceeded on leave as above . 


During the abovesaid leave period of Smt . R. R. Kale, Civil Judge(Junior Division) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan , the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class ,Malvan , and the charge of the PrincipalMagistrate , Juvenile Justice 
Board , Sindhudurg from 14th December 2018 A.O.H. to 17th December 2018 B.O.H. shall remain 
with Shri G. S. Mane , Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class , Deogad . 

The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Malvan is directed to hand 
over the charge of her Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, 
Deogad . The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class,Malvan is also directed to 
submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


S. D. JAGMALANI , 


Sindhudurg , 
dated the 14th December 2018 . 


Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


२ 


“ 


" 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 

नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीबी. ४३१७/ ५११/ प्र.क्र . १८८ / २०१७/ नवि- ११. - ज्याअर्थी, नगररचना योजना घाटकोपर क्र . III अन्वये ( मुळ ) ( अंतिम ), 
शासनाने दिनांक १५ सप्टेंबर १९ ५८ रोजी मंजूर केली असून आणि ती दिनांक १ एप्रिल १९ ५ ९ पासून अंमलात आली आहे आणि ज्याअर्थी, 
नगररचना योजना घाटकोपर क्र . III ( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम ), ही शासनाने दिनांक २६ फेब्रुवारी १ ९ ८५ रोजी मंजूर केलेली 

असून 

ती 
दिनांक १ मे १९ ८५ पासून अंमलात आलेली आहे ( यापुढे याचा उल्लेख “ उक्त नगररचना योजना 

उक्त नगररचना योजना ” असा करण्यात आला आहे ) ; 
आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका " असा करण्यात आला आहे ) दिनांक 
१४ जून २०१७ रोजीचे पत्रान्वये असे कळविले आहे की , जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख , मुंबई उपनगर जिल्हा (यापुढे याचा उल्लेख 

डीएसएलआर असा करण्यात आला आहे ) यांचे दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजीचे पत्र उक्त महापालिकेस प्राप्त झाले आहे . ज्याद्वारे उक्त 
महापालिकेस लक्षात आणून दिले आहे की , जागेवरील प्रत्यक्ष मोजणीनुसार अंतिम भूखंड क्र . २५ व अंतिम भूखंड क्र . ३० मध्ये ( यापुढे 
ज्याचा उल्लेख 

“ उक्त भूखंड ” असा करण्यात आला आहे ) क्षेत्र व हद्दीबाबत सुधारणा करणे आवश्यक आहे ; 
आणि ज्याअर्थी, प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरून दिसून येते की , लवाद , नगररचना योजना मुंबई यांनी दिनांक १४ मे १९ ८१ च्या पत्राद्वारे 
उक्त भूखंड आणि भूखंड क्र . २४ चे आखणी करून मोजणी करणेबाबत व प्रत्यक्ष जागेवर भरणारे क्षेत्र कळविणेबाबत नगर भूमापन अधिकारी 
नं . ७ यांना विनंती केली आहे, जेणेकरून त्यांचेकडून क्षेत्राचा तक्ता प्राप्त झालेवर सदर तीन भूखंडांचे क्षेत्राबाबत त्यांचे कार्यालयातील 
अभिलेखात आवश्यक सुधारणा करता येतील ; 

आणि ज्याअर्थी, जागेवर प्रत्यक्ष सर्व्हेक्षण आणि संयुक्त मोजणी करून डीएसएलआर यांनी त्यांचेकडील दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजीचे 
महापालिकेस सादर केलेल्या पत्राद्वारे वरील भूखंडांचे क्षेत्राबाबत आवश्यक सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली. आणि ज्याअर्थी, डीएसएलआर 
यांचे विनंतीनुसार अंतिम भूखंड क्र . ३० चे क्षेत्रात १३२१.१० चौ.मी. ऐवजी १५३६.८० चौ.मी. व अंतिम भूखंड क्र . २५ चे क्षेत्रात ११४ ९.७० 
चौ.मी. ऐवजी १११८.७० चौ.मी. असा क्षेत्रात बदल व हद्दीत सुधारणा करणेबाबत उक्त महानगरपालिकेने विनंती केली ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त महानगरपालिकेने दिनांक १४ जून २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये उक्त योजनेत सुधारणा करण्याबाबत विनंती केली 
असून, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियमाचे कलम ९ १(२ ) अन्वये नगररचना योजनेमध्ये फेरबदलासाठी निदेश देणेची शासनास विनंती 
केलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त नमूद वस्तुस्थिती आणि उक्त महानगरपालिकेने केलेली विनंती विचारात घेता उक्त नगररचना योजनेत बदल 
करणे आवश्यक होत असून , सदर बदल हा व्यापक बदल नाही. 

आणि त्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ९१ चे पोट कलम ( २) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार 
राज्य शासन उक्त महानगरपालिकेस, नगररचना योजना घाटकोपर क्र . III ( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम), मध्ये खालील बाबींसंदर्भात फेरबदल 
करणेसाठी प्राधिकृत करीत आहे. 
( १) सोबतचे नकाशात दर्शविल्यानुसार खालीलबाबत फेरबदलाचे निदेश देण्यात येत आहेत . 

(i) जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, मुंबई उपनगर जिल्हा यांनी जागेवर प्रत्यक्ष मोजणी केल्यानुसार नगररचना योजना घाटकोपर 
क्र . III ( प्रथम फेरबदल ) ( अंतिम), मधील भूखंड क्र . २५ व अंतिम भूखंड क्र . ३० चे क्षेत्रात तसेच हद्दीत सुधारणा करण्यात याव्यात. 

( ii) तथापि , नगररचना योजनेप्रमाणे आणि रस्तारंदिकरणानुसार लगतचे रस्त्याचे क्षेत्र प्रत्यक्ष जागेवर कमी भरत नाही याची 
महापालिकेने खात्री करावी . 

( iii ) वरील सुधारणांमुळे अंतिम भूखंड २४ चे क्षेत्राबाबत स्पष्टता करण्याची आवश्यकता असल्यास महापालिकेने त्याची खात्री 
करून स्पष्टता करावी . 

( २) वरील निदेशानुसार उक्त महानगरपालिकेने कलम ९१(२) मध्ये विहीत केलेप्रमाणे फेरबदलाचा मसुदा तयार करून या अधिसूचनेच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याचे मुदतीमध्ये शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध करावा. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

प्रदीप गोहिल , 
शासनाचे अवर सचिव . 


- 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 26th December 2018 

NOTIFICATION 
No. TPB . 4317 /511 /CR - 188/ 2017 /UD - 11.- Whereas, the Town Planning Scheme Ghatkoper 
No. III , (Principal) ( Final) has been sanctioned by the Government on dated 15th September 1958 
and came into force with effect from 1st April 1959 and whereas, Town Planning SchemeGhatkoper 
No. III ( First Variation ) ( Final) has been sanctioned by the State Government on 26th February 
1985 and came into force with effect from 1st May 1985 (hereinafter referred to as the said 
Scheme " ) ; 

And whereas , Municipal Corporation of Greater Mumbai (hereinafter referred to as “ the 
said Corporation ” ) vide their letter dated 14th June 2017 has informed that the said Corporation 
has received letter dated 31st March 2017 from District Superintendent of Land Record , Mumbai 
Suburban District , ( hereinafter referred to as “ DSLR ” ) thereby brought to the notice of the said 
Corporation that as per actual area on site , correction in areas and boundaries are necessary in 
respect of Final Plot No. 25 and Final Plot No. 30 of the said Scheme, (hereinafter referred to 
“ said Plots " ) ; 

And whereas , it is seen from the document submitted that , Arbitrator, Town Planning Schemes 
Bombay vide letter dated 14th May 1981 requested City Survey Officer No. 7 to demarcate and 
measure the said Plots and Plot No. 24 and communicate actual areas on site , so that on receipt 
of his area statement , his office record would be corrected in respect of three Plots ; 

And whereas , after carrying out Survey and joint measurement DSLR vide his letter 
dated 31st March 2017 to said Corporation , has requested for necessary corrections in the area of 
the said plots. And whereas , as per the request of DSLR , the said corporation has requested to 
correct the boundaries and areas of said plots i.e. F.P. No. 30 from 1321.10 sq.mt. to 1536.80 sq.mt. 
and to correct area of F.P. No. 25 from 1149.70 sq.mt. to 1118.70 sq . mt.; 

And whereas , the said Corporation vide their letter dated 14th June 2017 has requested for 
variation of the said Scheme to rectify the error and has requested the Government to issue 
directives for processing proposal for the variation of the said Scheme, as provided under section 
91 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 ; 

And whereas , considering the above mentioned facts and the said Corporation s request the 
Government found it necessary to vary the said scheme and the variation required to be made, is 
not of a substantial nature . 

Now , therefore, the Government of Maharashtra authorizes the said Corporation under sub 
section ( 2 ) of Section 91 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to undertake 
variation in the Town Planning Scheme Ghatkoper No. III ( First Variation ) ( Final) in respect of 
following 
1 . In respect of following as shown in accompanied Plan : 

(i) To correct the boundaries and areas of Final Plot No. 25 and Final Plot No. 30 , Town 
Planning Scheme Ghatkoper No. III ( First Variation ) ( Final) as per actual measurement of said 
Final Plots as carried out by DSLR , 

( ii) However , MCGM to ensure that, actual width of adjoining road as per T. P. Scheme 
and road widening is not reduced on site , 

(iii ) MCGM to ensure that due to above corrections if clarity in area is needed in respect 
of Final Plot No. 24 , same shall be clarified . 

( 2 ) The said Corporation shall accordingly prepare a draft of variation and publish a notice 
in the Official Gazette, and in such other manner as may be prescribed stating that draft variation 
has been prepared as per provisions laid down under section 91 (2 ) of the said Act within a period 
of six months from the date of issue of this Notification . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRADEEP GOHIL , 
Under Secretary to Government. 


IT et ( .fa.q.) — 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६, २०१ ९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 

BY THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


No. CP/RLY/MUMBAI/PROHIBIT ACTS / 2018-24.- Whereas, I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate. I, Niket 
Kaushik , Commissioner of Police, Railways , Mumbai in exercise of the powers conferred upon me 
under sub - sections ( 1 ), (2 ) and ( 3 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII 
of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police Commissionerate for 
the period from 00-01 hours of 25th December 2018 to 24-00 hours of 8th January 2019 : 
1. (a ) The carrying of arms, cudgels , swords, spears, bludgeons , unlicensed gun , knives , 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harms (violence ). Save for such firearms where licence has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
(6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
(c) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missiles . 
(d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(e ) The public utterance of cries , singing of song, playing of music . 
(f) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the pre 

parations , exhibition or dissemination of pictures , symbols, playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Mumbai Railway Commissionerate offend against decency or morality or undermine 

the security of or tend to over -throw the State . 
2 . If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shallbe liable to seized from him by any police officer and the article corrosive substance , 
explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3 . Any assembly, program , public meeting or procession of five or more than five persons in a 
public place without due permissions is prohibited . 

4 . This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons. 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. , employed 
on watch -n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 312 feet. 
5. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty, forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed , as if this order had not expired . 

6 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway Police 
Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same 
through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing through media . 

Given under my hand and seal this 19th December, 2018 . 


NIKET KAUSHIK , 
Commissioner of Police , 

Railways, Mumbai. 


4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS ) AND 

EXECUTIVE MAGISTRATE , GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP/XI (6 )/A.P./701 (23 )/2018.- Whereas, it is considered necessary by me for the preservation 
of the public order to prohibit any assembly of five or more persons and any procession of any persons 
throughout the city of Brihan Mumbai and for the period hereinafter mentioned . 

Now , Therefore, I, Manjunath Singe, Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub -section (2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do , prohibit, 

(i ) Any assembly of five or more persons, 
( ii ) Any procession of any persons and 
(iii) Any use of loudspeakers , and amplifying instruments , musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
for the period commencing from 00-01 hours on 28th December, 2018 and ending at 24-00 hours 
on 11th January , 2019 throughout the City of Brihan Mumbai. 


The prohibition contained in the order shall not apply to : 

(a ) Marriage/thread naming ceremony , assemblies etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums / burial places. 
(c) Statutory meeting of companies of clubs , co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs , co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business . 
( e) Assemblies in or about Cinema houses , theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
( f) Assemblies in or about law courts and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
( g ) Assemblies in or about schools , colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories , shops and establishments for normal trade, business and callings. 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police , Brihan Mumbai and their supervisory officers. 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed , as if this order had not expired . 


I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous public places and by proclaiming the same through loudspeakers or 
megaphones as well as publishing through media of whatever form available. 

Given under my hand and Seal on 24th December, 2018 . 


MANJUNATH SINGE, 
Deputy Commissioner of Police (Operations ), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ७३ / २०१८.- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
महागाई, वीज भारनियमन , पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले 
जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक २२ डिसेंबर, २०१८ रोजी श्री दत्त जयंती व दिनांक २५ डिसेंबर २०१८ रोजी ख्रिसमस ( नाताळ ) व दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१८ रोजी वर्षाअखेर ( नुतन वर्ष आगमन ) असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर , पोलीस, आयुक्त , ठाणे 
शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

( १) शस्त्रे , सोटे, तलवारी, भाले,बंदुका , लाठ्या, किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे, ( २) दगड 
किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. ( ४ ) 
सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. ( ५) व्यक्तीच्याकिंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. (६ ) सभ्यता अगर 
निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील , किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे , हावभाव , 
चित्रफलक, प्रदर्शित करणे. ( ७ ) पाचकिंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे 
इ . कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत. 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदरचा आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 


. 


“ 


" 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
( ३ ) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 


( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका. 
( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक २२ डिसेंबर २०१८ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ५ जानेवारी २०१९ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल. 


ठाणे, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१८ . 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


G 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ६८६६ / २०१८.- श्री . आर. जी . मलशेटटी , जिल्हा न्यायाधीश -३, रायगड - अलिबाग यांची दिनांक १३ डिसेंबर २०१८ ते 
१५ डिसेंबर २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . जी . मलशेटटी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री . आर. जी . मलशेटटी हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . आर . जी . मलशेटटी हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड - अलिबाग यांजकडे राहील . 


~ 


. 


अलिबाग , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६८६७ / २०१८.- श्रीमती एस. एस . पानसरे, ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांची दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ ते 
१३ डिसेंबर २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . एस. पानसरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस . पानसरे ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


. 


असत्या . 


श्रीमती एस. एस . पानसरे ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . टी . पवार , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग, 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ६८६८ / २०१८.- श्री. के. के . घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल यांची दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ ते १३ 
डिसेंबर २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . के. के. घुले यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. के . के. घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . टी . पवार , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रभारी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


दिनांक ११ डिसेंबर २०१८ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६८६५ / २०१८.- श्री. बी . सी . कांबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ रायगड - अलिबाग यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१८ ते ७ 
डिसेंबर २०१८ अशी १० दिवसांची परिवर्तीत रजा, पुढील दिनांक ८ डिसेंबर २०१८ व ९ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . बी . सी . कांबळे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. बी . सी . कांबळे हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री. बी . सी . कांबळे हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . जी . मलशेटटी , जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक १० डिसेंबर २०१८ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रभारी प्रमुख 

जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


९ 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१ ९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ६ ९ २१ / २०१८.- श्री . एस . डी . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ ते 
१९ डिसेंबर २०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १५ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वंळेनंतरपासून ते २० डिसेंबर २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. एस . डी . घनवट, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस . डी . घनवट , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री. एस . डी . घनवट, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . एस . शिंदे, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ६ ९ २२ / २०१८.- श्री . सी . पी . काशिद, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ ते १९ डिसेंबर 
२०१८ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मागील दिनांक १६ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक १५ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. सी. पी . काशिद, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. सी. पी . काशिद , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . सी . पी . काशिद , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . बी . पाटील, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


. 


अलिबाग , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ /पौष २०-२६ , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२/ ५८१९ / २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. सदरची रजा विशेष 
बाब म्हणून हिवाळी सुट्टीला जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक 

नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


( १) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


रजा . 


श्रीमती श . अ . विरानी , 

५३ दिनांक १७ डिसेंबर रजेच्या मागे दिनांक १६ श्री . उ . सा . जाधव , 
सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस 

२०१८ ते २३ डिसेंबर 

डिसेंबर २०१८ ची व पुढे ४ थे सह दिवाणी 
( क.स्तर ) व 

अर्जित २०१८ पर्यंत सात दिनांक २४ डिसेंबर २०१८ न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
न्यायदंडाधिकारी 

दिवस अर्जित 

ते दिनांक ३० डिसेंबर २०१८ व न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग -१ , रत्नागिरी . 

रजा . 

ची हिवाळी सुट्टी . दिनांक १५ वर्ग -१, रत्नागिरी . 
डिसेंबर २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१८ चे कार्यालयीन 

वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ . 


रा . न . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२ / ५८१५ / २०१८. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायाधीश , 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
रजा दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री . ला . द. बिले , 

२ ९ २ दिनांक १३ डिसेंबर दिनांक १६ डिसेंबर २०१८ श्री . सु . शं. गायकवाड , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ दिवस २०१८ ते १५ डिसेंबर ची सुट्टी. दिनांक १२ डिसेंबर जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
व अति . सत्र अर्जित २०१८ पर्यंत तीन 

२०१८ चे कार्यालयीन 

अति . सत्र न्यायाधीश , 
रजा. दिवस अर्जित 

वेळेनंतरपासून ते दिनांक १७ रत्नागिरी . 
रत्नागिरी. 

डिसेंबर २०१८ चे 

( प्रमुख 

जिल्हा व सत्र 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . न्यायाधीश, रत्नागिरी 

यांचे न्यायालयाचे 

पदभारासह ) . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रजा . 


रत्नागिरी, 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ . 


रा . न . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - २ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ /पौष २०-२६ , शके १९ ४० 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२/ ५४०३ / सन २०१८. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित / परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत 
नाव व पदनाम अर्जित / परिवर्तीत रजा मागितलेचा 

रजा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 


( १ ) 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( २ ) 


( ३) 


( ४ ) 


१ 


१७ 


श्रीमती वृ. दि . साळवे, 
सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी 
वर्ग-१, खेड . 


श्रीमती ज्यो . ना . यादव , 
दिवाणी न्यायाधीश , 


दिनांक २७ नोव्हेंबर 
२०१८ ते २८ नोव्हेंबर 
२०१८ दोन दिवस 


दिवस 
अर्जित 


दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून 

ते दिनांक २९ 
नोव्हेंबर २०१८ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 


रजा. 


अर्जित रजा. 


( क . स्तर) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 
खेड. 


. 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

संबंधीत न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचेन्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 


रा . न . जोशी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी . 


१३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६, २०१९ /पौष २०-२६, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , जी / एस विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूजीएस / एचएसजी/ टीसी/ २०१७-२०१८ / १५४०/ २०१८.- उप निबंधक, सहकारी संस्था, जी / एस विभाग, मुंबई , 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , महाराजा को - ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सी . एस . नं . २९ ७, २९८ व २९९, लोअर परेल 
डिव्हीजन, गणपतराव कदम मार्ग, वरळी, मुंबई ४०० ०१८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण 
संस्था असे आहे . 


" 


भालके , 


मुंबई , 
दिनांक १२ जानेवारी २०१८ . 


अजयकुमार 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

जी / एस विभाग , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) /एचएसजी /(टीसी)/ २२०८ / २०१७-२०१८ / सन २०१७. -प्रमाणपत्र देण्यात येते की सिद्धेश्वर हाईट्स 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सुभाष रोड, जोशीपाळंद, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " आहे. 


" 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ . 


एस . डी . तोडणकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी )/ एचएसजी/ (टीसी) / २२०९ / २०१७-१८ / सन २०१७. -प्रमाणपत्र देण्यात येते की साईश्रद्धा संकूल सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., थिबापॅलेस रोड, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था आहे . 


" 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१७ . 


एस . डी . तोडणकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

रत्नागिरी. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी ) /एचएसजी /(टीसी)/ २२०६ / २०१७-२०१८ / सन २०१७. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , अवनिश अपार्टमेंट 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., श्रीरामनगर , नाचणे , तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था आहे . 


" 


रत्नागिरी , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ . 


एस . डी . तोडणकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी /( टीसी) / २२०७ / २०१७-२०१८ / सन २०१७. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , के. के . टॉवर्स 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., जोगळेकर कंपाऊंड, दामले विद्यालयाजवळ , मारूती मंदीर , नाचणे रोड , रत्नागिरी तालुका व जिल्हा रत्नागिरी 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था आहे . 


" 


रत्नागिरी , 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७. 


एस . डी . तोडणकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

रत्नागिरी. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युके- डब्ल्यु / एचएसजी /(टीसी)/ १६०९ ४ / ०४५५/ २०१७-२०१८ / सन २०१८. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, के 
पश्चिम विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हमारा घर को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . १२४, १२६, १२७, मॉडेल 
टाऊन ऑफ जे. पी . रोड, चार बंगला, अंधेरी (प.), मुंबई ४०० ०५३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१८ . 


प्रताप पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के - पश्चिम विभाग, मुंबई . 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युके - डब्ल्यु / एचएसजी /(टीसी)/ १६०९१ / ५८१२ / २०१७-२०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, 
के- पश्चिम विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अॅग्नेस व्हिला को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सी.टी.एस. नं. १२८० , १२८० / 
१ ते ३, ऑफ व्हिलेज , विलेपार्ले पश्चिम , प्लॉट नं . ४८, अ, टी.पी.एस. नं . ३, चर्च रोड, विलेपार्ले ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५६ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 

प्रताप पाटील, 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के -पश्चिम विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , जी / एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युजीएन / एचएसजी/(टीसी)/ १५७० /९ ५५३/ सन २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , जी / एन -विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , मॉन डेसीर को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., एफ . पी . नं . ६२५ , माहिम डिव्हीजन , रानडे रोड, दादर 
पश्चिम, मुंबई ४०० ०२८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम 
९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 

सचिन भि . घोडके , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

जी / एन -विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , जी / एन -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युजीएन / जीएनएल / ओ/ ८७४६/ १७०१ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, जी / एन -विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचना करीत आहे की , सिग्मा इंडस्ट्रीयल ईस्टेट II को - ऑप. सोसायटी लि ., एफ . पी . नं. १०२८ , सयानी रोड व गोखले रोड जंक्शन, 
दादर पश्चिम, मुंबई ४०० ०२५ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


मुंबई , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१८ . 


सचिन भि . घोडके , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

जी / एन-विभाग , मुंबई. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६, २०१ ९ /पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेप / जीएनएल /( ओ)/ २६४४ / २०१७-२०१८ / सन २०१८ / १४९. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, के - पश्चिम 
विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री सिद्धीविनायक प्लाझा प्रिमायसेस को - ऑप. सोसायटी लि ., युनिट नं . बी-३, पहिला 
मजला, न्यु लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५३ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ व्यापारी संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 

प्रताप पाटील , 
दिनांक १५ जानेवारी २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के -पश्चिम विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युकेप / एचएसजी/(टीसी)/१६० ९ ३/ २०१७-२०१८ / सन २०१८ / २७६. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सपना रेसीडेन्सी को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ९ ५६, क्रॉस पाखाडी लेन , 
ला -डिलाईट बेकरीचे बाजूला, गॉड गिफ्ट टॉवर जवळ , ऑफ यारी रोड, वोवा, अंधेरी ( प.), मुंबई ४०० ०६१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 

प्रताप पाटील , 
दिनांक २३ जानेवारी २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के -पश्चिम विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम-२ / डब्ल्युएल / जीएनएल /( ओ) / ११५३४ / २०१७-२०१८ / २९९ ४ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , संतसागार सेवा सहकारी संस्था मर्या., जुम्मा मस्जिदसमोर, सर्वेश्वर मंदिर मार्ग , २३४/६ ए, हाजी 
अब्दुल सत्तार चाळ , तकियावार्ड, कुर्ला ( प.), मुंबई ४०० ०७० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) ९(१ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ 
चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग, मुंबई . 


१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्युएल / एचएसजी/ ( टीसी) / १०८५२ / २०१७-२०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एल विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अल हम्द रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, प्लॉट नं . ९ ६३, ९ ६३ / 
१-३ व्हिलेज कुर्ला, ब्राम्हणवाडी, मोरेश्वर पाटणकर मार्ग, कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
आणि 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २ डिसेंबर २०१७ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्युएल / जीएनएल / ओ/ ११५३५/ २०१७-२०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अथर्व सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , कोयना को - ऑप. हौसिंग सोसायटी, रूम नं . २४ , पंचशील नगर , 
सिमेंट्री रोड , चुनाभट्टी, मुंबई ४०० ०२२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम 
१०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


इतर संस्था 


नवी मुंबई , 
दिनांक १२ डिसेंबर २०१७ . 


. 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

एल-विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम-२/ डब्ल्युएल / जीएनएल / ओ/ ११५३३ / २०१७-२०१८ / २९९३ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भगवा प्रतिष्ठान सेवा सहकारी संस्था मर्या., २१०/२, रुक्मीनीबाई हिरडेकर चाळ , कुर्ला पोलीस 
स्टेशन जवळ , गणेश बाग लेन, कुर्ला ( प.), मुंबई ४०० ०७०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम 
१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

एल-विभाग , मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६, २०१ ९ /पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्युएल / जीएनएल / सी /११५९ ५/ २०१७-२०१८ / सन २०१८. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , एल-विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सोलारीस बिल्डिंग “ डी ” प्रिमायसेस को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं. ९८ बी ( पार्ट ), 
९ ८ सी , सर्वे नं . ४६ ( पार्ट ) आणि ४७ ( पार्ट ) ऑफ तुंगवा व्हीलेज , साकी विहार रोड, मरोळ , अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) याच्या कलम ९(१) उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ व्यापारी 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


नवी मुंबई , 

शिरीष सपकाळ , 
दिनांक ९ जानेवारी २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / डब्ल्युएस / जीएनएल / ( ओ )/११५८५.-सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , नियो. कृष्णामाई महिला सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , गंगाधर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, बि . नं . १७ ९, 
रुम नं . ६३० ९, शिवाजी पुतळ्या जवळ , कन्नमवार नगर नं. विक्रोळी (पूर्व), मुंबई ४०० ०८३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
करण्यांत आले आहे . 


नवी मुंबई , 

राजेश लव्हेकर, 
दिनांक १० जानेवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

एस -विभाग , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / डब्ल्युएस / जीएनएल/ ( ओ)/१५६/११५८४.-सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एस-विभाग, मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , नियो. माऊली महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., प्लॉट नं . ८४२, अमर ज्योती को - ऑप. हौ . 
सो . लि ., कन्नमवार नगर , बि . नं . २७, वॉटर पंम्प समोर, विक्रोळी, ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ औद्योगिक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असे करण्यांत आले आहे. 


" 


. 


नवी मुंबई, 
दिनांक २५ जानेवारी २०१८ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस-विभाग, मुंबई . 


१ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१ ९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस /एच.एस.जी./ (टीसी) /१०८८२/६९/२०१७-२०१८.-सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एस-विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियो. श्रीनाथ को - ऑप. हौ.सो.लि. , सर्वे नं . १२७ ( पार्ट ), सी.टी.एस. नं . ०३, (पार्ट), मौजे कांजुर, 
शिवाश्रम इस्टेट , नरदास नगर , टेंभीपाडा रोड , भांडुप , (प.), मुंबई ४०० ०७८. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 

सहकारी 
संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यांत 
आले आहे . 


. 


. 


नवी मुंबई , 

राजेश लव्हेकर , 
दिनांक १५ जानेवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस-विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी / केएचडी / अजीआर / ओ/( डी) १४१७/ २०१८-२०१९/ सन २०१८. - या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
पंश्वरागांव विभाग महालिंग कृपा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पोसरे , खुर्द, ता . खेड , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा मधील नियम) १०(१ ) अन्वये नोंदण्यात आली असून संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था 

आहे . 


“ 


" 


. 


रत्नागिरी , 

आर. के . बांगर , 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

रत्नागिरी . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , के - पूर्व विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युके -पूर्व/ जीएनएल /( ओ) /२६५८ / २०१७-२०१८ /१६४ / सन २०१८. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , के-पूर्व विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कविता सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , अ-१०१ , ग्रीन होम, मरोळ पाईप लाईन रोड , अंधेरी ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५ ९. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणीकरिता 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

असे करण्यांत आले आहे . 


“ 


" 


इतर संस्था 


मुंबई , 
दिनांक २० जानेवारी २०१८ . 


पी . बी . सातपुते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के - पूर्व विभाग, मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, के - पूर्व विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युके -पूर्व/ जीएनएल /( ओ) / २६५७/ २०१७-२०१८/ १६३/ सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -पूर्व विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अनिता सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , अ-३०६, ग्रीन होम, मरोळ पाईप लाईन रोड , अंधेरी ( पूर्व), 
मुंबई ४०० ०५ ९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९(१) अन्वये नोंदणीकरिता 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यांत आले आहे. 


" 


मुंबई, 
दिनांक २० जानेवारी २०१८ . 


पी . बी . सातपुते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के - पूर्व विभाग, मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , के - पूर्व विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


~ 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युके -पूर्व/ जीएनएल / ( ओ)/ २६५६/ २०१७-२०१८ / १६५ / सन २०१८. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , के- पूर्व विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , भैरवनाथ सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , रुम नं . ६, बाबु बिपट चाळ, मरोळ नाका, चिमटपाडा , 
अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५ ९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९(१ ) 
अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये 

“ सर्वसाधारण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 


मुंबई , 

पी . बी . 

सातपुते, 
दिनांक २० जानेवारी २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

के - पूर्व विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएन / एचएसजी /( टीसी )/ १०८ ९३/ २०१७-२०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन-विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एरबेंट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ६३२, ६३२/१ ते ४ , व २२७, घाटकोपर , 
किरोळ व्हिलेज , घाटकोपर ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले 
आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ . 


कैलास प्र. जेबले, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन -विभाग , मुंबई. 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१ ९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएन / जीएनएल / ११५७४ / २०१७-२०१८ / २१ ९१/ सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एन-विभाग , 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दि सुधा पार्क को - ऑप. हौसिंग सोसायटीज फेडरेशन लि ., क्लब हाऊस, सुधा पार्क, शांती पथ, 
घाटकोपर (पूर्व), मुंबई ४०० ०७७, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९(१) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यांत आले आहे . 


" 


नवी मुंबई, 

कैलास प्र . जेबले, 
दिनांक ३ ऑक्टोबर २०१७. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन-विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएन / एचएसजी /(टीसी)/ १०८९ ४ / २५५२/ २०१७-२०१८ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन-विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आराध्या रेसिडेंन्सी, बी -विंग , को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . ८८५ / १, कामा 
लेन, किरोळ रोड, घाटकोपर ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यांत आले 
आहे . 


. 


नवी मुंबई , 

कैलास प्र. जेबले , 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१७. 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन -विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएन /एचएसजी/(टीसी)/ १०८६५ / २०१७-२०१८ / २४७५ / सन २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एन-विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नवकार क्रिपा विंग “ सी ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस 
नं . २३२७( सी ) ऑफ व्हिलेज किरोळ , नवरोजी लेन , घाटकोपर (प.), मुंबई ४०० ०८६ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९( १) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " 

असे करण्यांत आले आहे . 


नवी मुंबई , 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१७ . 


कैलास प्र . जेबले , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एन-विभाग, मुंबई . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना / २२०१ / २०१८. — याद्वारे प्रमाणित करतात की , अबिच अपार्टमेंट को - ऑप. हौ.सो.लि., सहें 
नं . २९ ०१५ , सी.टी.एस नं . ७१६, एस . एन. रोड, तांबे नगर, मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / एचएसजी /टीसी / 
१० ९ ०२ / सन २०१८ रोजी नोंदविण्यांत आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २४ जानेवारी २०१८ . 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी -विभाग , मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई / उपनि/ टी -वि / अधिसूचना/ २२०६/ २०१८. — याद्वारे प्रमाणित करतात की , स्नेहबंध को - ऑप . हौसिंग सो.लि., १०२ , आदीती 
अपार्टमेंट , मिठागर रोड , मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी/ एचएसजी/ टीसी/ १०९ ०४ / सन २०१८ रोजी नोंदविण्यांत 
आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


“ 


मुंबई, 
दिनांक २५ जानेवारी २०१८ . 


राजेंद्र शं . खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी -विभाग , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना / २०३३ / २०१८. — याद्वारे प्रमाणित करतात की , फ्लोरा पॉईंट प्रिमायसेस को - ऑप. हौसिंग सो.लि., 
सीटी स . नं . ६६ ९ ए , ६६ ९ बी , एस . एन. रोड, मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / जीईएन / ११२२८ / सन २०१८ 
रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे. 


" 


मुंबई, 
दिनांक १ जानेवारी २०१८ . 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी -विभाग, मुंबई . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१ ९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टीवि / अधिसूचना/ १६६३ / २०१७. – याद्वारे प्रमाणित करतात की , श्री रामकृष्ण निवास को - ऑप. हौ. सो.लि., 
सी.टी.एस नं . ६००, ६००/१ ते ४ आणि ६०१ , ६०१/१, जी . व्हि . स्किम रोड नं . १, मुलुंड ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८१. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महा . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी/ एचएसजी /टीसी / 
१०८ ९ २ / सन २०१७ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम. १९ ६१ चे नियम , क्रमांक १०(१) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ . 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

टी -विभाग , मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टीवि / अधिसूचना/ २२०४ / २०१८. — याद्वारे प्रमाणित करतात की , कम्फर्ट को - ऑप. हौ . सो . लि ., सी.टी.एस. नं . 
८८८ , संत रामदास रोड, मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महा. 
२४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी /एचएसजी/ टीसी / १०९ ०३ / सन २०१७-१८ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


“ 


मुंबई, 
दिनांक २५ जानेवारी २०१८ . 


~ 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, 

टी -विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी - विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई / उपनि / टीवि / अधिसूचना/ १५१३/ २०१७. — याद्वारे प्रमाणित करतात की , विकास एम्प्रेस को - ऑप. हौ. सो . लि ., सी.टी.एस. 
नं . १३३८ ए अॅन्ड १३३८ बी - ऑफ व्हिलेज, मुलुंड, सेवाराम लालवानी रोड, मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील (१९ ६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / एचएसजी/ टीसी / १०८ ९० / 
सन २०१७ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १ ९ ६१ चे नियम, क्रमांक १० ( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


“ 


मुंबई, 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१७ . 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी -विभाग , मुंबई. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६, २०१ ९ /पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना / १७७२ / २०१७. – याद्वारे प्रमाणित करतात की, शिवयोग को - ऑप . हौ. सो . लि ., सीटी सर्व्हे नं . 
४५४ , ४५५ आणि ४५५ ( १ ते ५ ), सी . डी . देशमुख गार्डन जवळ, मुलुंड ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी / एचएसजी /टीसी/ १०८ ९९ / 
सन २०१७ रोजी नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे. 


मुलुंड- मुंबई, 
दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ . 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

टी -विभाग , मुंबई . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक पीएलआर / जीएनएल / ( ओ)/ ६७/ २०१७-२०१८ / सन २०१७. – जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , नरवीर चिमाजी जनआरोग्य सहकारी रुग्णालय मर्या., फ्लॅट नं . १, पहीला मजला, धुरी हाऊस, तुंगारेश्वर स्विट्स समोर, नवघर 
वसई रोड, ( प.), ता . वसई, जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
नियम १९ ६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे आहे . 


" 


पालघर , 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ . 


संजय राऊत , 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /( टीसी)/१३४३७/२०१७-२०१८.–याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , संस्कृती सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र . २७ व २ बी , म्हाडा टॉवर , उन्नत नगर, पहाडी विलेज , आझाद मैदानाजवळ , एम. जी . रोड, 
गोरेगाव (प.), मुंबई ४०० ०६२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चा नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई, 
दिनांक ५ जानेवारी २०१८ . 


राजेंद्र गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा , मुंबई. 


२५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी /(टीसी)/१३४३८/२०१७-२०१८.–याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, ओम स्वयंभू सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , पत्ता : चाळ क्र . २६ , महावीर नगर , कांदिवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६७. नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / 
एचएसजी/(टीसी) /१३४३८ / २०१७-२०१८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


. 


“ 


" 


. 


मुंबई , 

राजेंद्र गायकवाड , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१८ . 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /( टीसी)/१३४३९/२०१७-२०१८.—याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , खेरनगर प्रगती 
बी-विंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , ३४१ ( भाग ) आणि ६०१ ( भाग), इमारत क्र . ३० , खेरनगर, बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१. 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 

राजेंद्र गायकवाड , 
दिनांक २५ जानेवारी २०१८ . 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी/( टीसी )/१३४४२/२०१७-२०१८.—याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , रूस्तमजी एलिमेंटस 
रेन्डवुज सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, बी-विंग, सर्व्हेनं . १०६, पार्ट नं. ५, सीटीएस नं . १९ ५ ( पार्ट ), न्यू डी . एन . नगर , अंधेरी (पश्चिम), 
मुंबई ४०० ०५३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


“ 


मुंबई , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ . 


राजेंद्र गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ 


२ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी/( टीसी ) /१३४४१/२०१७-२०१८.-याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , रूस्तमजी एलिमेंटस 
अॅक्वा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , विंग- फ, सर्व्हे नं . १०६ , पार्ट नं. ५ , सीटीएस नं. १९५ ( पार्ट ), न्यू डी. एन. नगर , अंधेरी ( पश्चिम), 
मुंबई ४०० ०५३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यांत आले आहे. 


“ 


. 


मुंबई, 

राजेंद्र गायकवाड , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ . 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/(टीसी)/१३४४०/२०१७-२०१८.—याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , रूस्तमजी एलिमेंटस 
लुमीर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , डी-विंग , सर्वे नं. १०६ , पार्ट नं . ५ , सीटीएस नं . १९ ५ ( पार्ट ), न्यू डी. एन . नगर, अंधेरी ( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०५३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 


. 


मुंबई, 

राजेंद्र गायकवाड , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ . 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टीसी)/१३४४३/२०१७-२०१८.–याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , रूस्तमजी एलिमेंटस 
टेरा सहकारी गृहनिर्माण संस्था , अ-विंग, सर्व्हे नं. १०६, पार्ट नं . ५, सीटीएस नं. १९ ५ ( पार्ट ), न्यू डी . एन. नगर , अंधेरी (पश्चिम), मुंबई 
४०० ०५३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था ” असे करण्यांत आले आहे. 


. 


मुंबई, 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ . 


राजेंद्र गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 


२७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/( टीसी ) /१३४४४/२०१७-२०१८.–याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , रूस्तमजी एलिमेंटस 
ईस्पेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, ई-विंग, सर्व्हे नं . १०६, पार्ट नं . ५ आणि सीटीएस नं. १९ ५ ( पार्ट ), न्यू डी . एन . नगर, अंधेरी 
( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५३. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( १९ ६१ चा महा. २४ ) यांच्या कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, नियम १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई , 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१८ . 


राजेंद्र गायकवाड , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ रायगड / शाखा- क / अं. आदेश / क. १०२ / ७६ / सन २०१८. – जगदंबादेवी मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या. मु. पो. वाशी , 
ता . पेण , जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री. अ. अ. पजगाडे, लेखापरिक्षक ( श्रे. २), सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत 
आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अलिबाग , 

निलेश शिंदे, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८. 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड- अलिबाग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


- 


. 


क्रमांक जिदुविअ / रायगड / शाखा- क / मध्यं . आदेश / ७७ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग आदेश देतो की , पेण 

दुग्ध 
व्यवसायीक सहकारी संस्था मर्या., गांगल आळी, पो . ता . पेण, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक केबीए /पीआरडी / अ /१००६, दिनांक २८ नोव्हेंबर 
१ ९ ७९ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा व याच अधिनियमातील कलम १०३ ( १) अन्वये संस्थेकरीता अवसायक 
म्हणून श्री . आर. पी . गोसावी, लेखापरीक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था (पदुम ), उडते पथक , रायगड - अलिबाग यांची नेमणूक करीत आहे . 
उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर , वस्तूवर आणि दाव्यायोग हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा अधिकार 
आहे असे आढळून येईल अशी मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे , दस्तऐवज , पुस्तके 
याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ चे पोट -कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम 
का करु नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आंत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यांत 
येत आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यांत 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


अलिबाग , 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ . 


निलेश शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


पो . 
क्रमांक जिविअ/ रायगड / शाखा- क / अं. आदेश / क. १०२ / ७५ / सन २०१८. — गणेश दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मु . 

कडाव , 
ता . कर्जत , जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे. 

अवसायक म्हणून श्री . बी . बी . वेल्हाळ, उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती कायम करीत 
आहे . 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अलिबाग , 

निलेश शिंदे, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड - अलिबाग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


. 


क्रमांक जिदुविअ / रायगड / शाखा - क / मध्यं. आदेश / ७८ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग आदेश देतो की, सदिच्छा मच्छिमार 
सहकारी संस्था मर्या., काचळी, ता . अलिबाग, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / ओबीजी / आरएसआर / (एसआर)/ ३०१ ( डी )/ ८ ९, दिनांक 
८ मार्च १ ९ ८ ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा. व याच अधिनियमातील कलम १०३ ( १) अन्वये संस्थेकरीता 
अवसायक म्हणून 

श्री . आर. पी. गोसावी, लेखापरीक्षक , श्रेणी-१, सहकारी संस्था ( पदुम ), उडते पथक , रायगड- अलिबाग यांची नेमणूक करीत 
आहे. उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तूवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर तिचा अधिकार 
आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे , दस्तऐवज, पुस्तके 
याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ चे पोट - कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम 
का करु नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आंत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यांत 
येत आहे . वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे . 

हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


. 


अलिबाग , 

निलेश शिंदे, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१/ संस्था नोंदणी/ २०१८ / १४ ९. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , माऊली सावडाव ओटव 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , सावडाव , तालुका कणकवली , जि . सिंधुदुर्ग. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( १ ९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी./ के.के.आय./ आर.एस.आर./ एस.आर./ ३२२ / सन २०१८ , दिनांक 
७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नोंदविणेत आली आहे. 
उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये वर्गीकरण 

कृषी 
संस्था " 

असून उपवर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था " असे आहे . 


“ 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग . 


. 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१ / संस्था नोंदणी/ २०१८ / १६३. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री कुर्लीदेवी दुग्ध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्या., कुर्ली, तालुका वैभववाडी , जि . सिंधुदुर्ग. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) 
चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी. /व्हि.डब्ल्यू.डी. / अ.जी.आर./ ओ./ ४६५ / सन २०१८, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नोंदविणेत 
आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये वर्गीकरण 
कृषी संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था असे आहे . 


“ 


" 


. 


सिंधुदुर्गनगरी , 

दाजी शंकर खताळ , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१ / संस्था नोंदणी / २०१८ / १६५. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, गिरिजानाथ दुग्ध व्यवसायिक 
सहकारी संस्था मर्या., सांगेली, तालुका सावंतवाडी , जि . सिंधुदुर्ग. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९ ६१ चा महा. 
२४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी./ एस.डब्ल्यू . 

.डी ./ अ.जी.आर. / ओ./ ४६६/ सन २०१८, दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी 
नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये वर्गीकरण “ कृषी 

असून उपवर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था असे आहे . 


संस्था ” असून 


सिंधुदुर्गनगरी , 

दाजी शंकर खताळ , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी /एचएसजी /( टीसी)/१३४३२/२०१७-२०१८.-याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , पर्ल क्लासिक 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सी.टी.एस. नं. ४८ बी , पहाडी , साने गुरुजी नगर, गोरेगांव (प.) मुंबई ४०० ०६२. ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई , 
दिनांक ८ जून २०१७ . 


नितिन काळे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे, 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/ (टीसी)/१३४२५/२०१७-२०१८.-याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , सफायर लेकसाईड 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र . २, एच.आय.जी., सीटीएस नं . ११८ , ११९- डी / २, तुंगा पवई, मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


मुंबई , 
दिनांक १७ मे २०१७ . 


नितिन काळे, 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे, 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक पी.एल.आर ./ (पी.एल.आर .) / एच.एस.जी./ (टी.सी ) / २८० / २०१७-२०१८ / सन २०१७. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बीना क्लासिक बी -६ , सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . ६२/१ , कुरगांव , 
पो . कुडण , बोईसर (प.), ता . जि . पालघर . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १) 
अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 

असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


“ 


पालघर , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१७ . 


सुरेश अंधारे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंमं / उपनि / ससं (मु . प. उ. )/ बी -४ / ०७०६ / २०१८. — याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, वात्सल्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , पत्ता : प्लॉट नं . १, आरएससी २४ , सेक्टर ८ , चारकोप , कांदिवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६७. नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ 
एचएसजी / (टीसी) / १३४४५ / २०१७-२०१८ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९( १ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१८ . 


बजरंग जाधव, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा, मुंबई. 


my 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), ठाणे यांजकडून 


प्रमाणपत्र 


क्रमांक जिदुविअ/ ठाणे / ड/ प्रमाणपत्र / भाटेबंदर मच्छिमार / १०७ / २०१८. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येत आहे की , भाटेबंदर 
माता मच्छिमार सहकारी संस्था , मर्या. मु. भाटेबंदर, पो . उत्तन , जि . ठाणे. नोंदणी क्रमांक टिएनए /टिएनए/ अजीआर/ ( ओ) / ३७६ / २०१७ 
२०१८/२०१८ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम २४ ) कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्थांच्या नियम १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषि संस्था ( सागरी मच्छिमार ) आहे . 


“ 


" 


ठाणे , 

एस . बी . दाभाडे, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

ठाणे , कोकण भवन . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए /एचएसजी /( टीसी )/ १२८५८/ सन २०१८ /१३५७. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र हबटाऊन सनमिस्ट सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, सी.टी.एस.नं. ४२७/१, ४२७/८ , आणि ४२९ ऑफ व्हिलेज गुंदवली, एन.एस.फडके रोड, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० 
०६ ९. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी/ १२८५८ / सन २०१८ , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 

असे करण्यात आले आहे . 


“ 


झो.पु.प्रा ., 


. 


मुंबई , 

बाजीराव शिंदे, 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा . मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए /एचएसजी /( टीसी )/१२८५ ९/ सन २०१८ /१५५८. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र जनता कॉलनी, एसआरए सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, सी.टी.एस नं . १६३ ( पार्ट ), १६३/१ ते १० आणि १८० सी (पार्ट), जे. बी . नगर , सॅटेलाईट इमारतजवळ, अंधेरी ( पूर्व) , 
मुंबई ४०० ०५ ९. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये 
नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी/ टीसी/ १२८५ ९/ सन २०१८ , दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यांत आले आहे . 


. 


मुंबई , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१८ . 


बाजीराव शिंदे, 

सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा ., मुंबई . 


. 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते 

बुधवार , 

जानेवारी १०-१६ , २०१ ९ / पौष २०-२६, शके १ ९ ४० 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी/ आरटीजी / जीएनएल / ( ओ)/ १२० / सन २०१८. - नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ आरटीजी / जीएनएल / ( ओ)/ १२० / सन २०१८ , 
दिनांक ३ मार्च २०१८ या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , रत्नागिरी जिल्हा फोटो व व्हिडीओ व्यावसायिकांची सहकारी संस्था मर्या., 
रत्नागिरी, ता . जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , ( सुधारणा) २०१३ ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम 
९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम, १ ९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ नाविण्यपूर्ण संस्था ” आहे. 


माळी, 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३ मार्च २०१८ . 


बी . 

एस . 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम -२/ डब्ल्यू एल / एचएसजी /टीसी/ १०९ ८७ / २०१७-२०१८ / सन २०१८ /३५४. - उप निबंधक सहकारी संस्था, एल -विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एल अँड टी एमराल्ड आईल टी-१ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नं . ११७ 
ओ, ११७- अ /१, ११७/ बी , ११७/ सी , व्हिलेज तुंगवा, साकी विहार रोड, पवई, मुंबई ४०० ०७२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ 
चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


. 


मुंबई, 

शिरीष सपकाळ , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल विभाग , 

मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच -पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / जीएनएल / ओ / २४ ९ ७/ सन २०१८ / ५७६. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच-पश्चिम विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , भव्य प्लाझा प्रिमायसेस को - ऑप., सो ., लि ., प्लॉट नं . ४५ , सीटीएस नं. ई-८१२, ५ वा रस्ता, खार 
( प.), मुंबई ४०० ०५२. नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / जीएनएल / ( ओ) / २४ ९ ७ / सन २०१८ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्र . २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 
असे करण्यांत आले आहे . 


" 


मुंबई, 
दिनांक २० मार्च २०१८ . 


बी . एस. कटरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच-विभाग , 

मुंबई. 


३३ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१ ९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी/ १६०८० / सन २०१८ / ५१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, एच- पश्चिम विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , सुवर्णा को - ऑप. हौ. सो . लि ., सीटीएस नं. जी / ३० / ६, एफ.पी.नं. ३/८, टीपीएस II , १७, दत्तात्रय 
रोड, सांताक्रुझ (प.), मुंबई ४०० ०५४. नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी /टीसी /१६०८० / सन २०१८. महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ) ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


“ 


मुंबई, 

बी . एस . कटरे , 
दिनांक १४ मार्च २०१८ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच -विभाग , 

मुंबई. 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , टी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना / २९ १६ / २०१८. — याद्वारे प्रमाणित करतात की , लक्ष्मी रेसीडेन्सी को - ऑप. हौ . सो . लि ., सीटीएस 
नं . ३४७/पीटी १ आणि २, गव्हाणपाडा, व्ही . बी. फडके रोड, मुलुंड (पूर्व), मुंबई ४०० ०८१. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूटी / एचएसजी /टीसी / 
१० ९ ०६ / सन २०१८ रोजी नोंदविण्यांत आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


/ 


“ 


मुलुंड- मुंबई, 
दिनांक ८ मार्च २०१८ . 


. 


राजेंद्र शं. खंडाईत , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, टी -विभाग , 

मुंबई. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग, जि . रायगड यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिअ/ बी -२ / कलम २१ / नों . रद्द/ २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
अधिकारानुसार मी, रमेश शेरे , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अलिबाग जि . श्री. शुभंकर्ता महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्या. कुडूस . ता . अलिबाग, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / ओबीजी / आरएसआर /(सीआर)/ ३५८ / सन २००१ , दिनांक १३ डिसेंबर २००१ 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाचे तारखेपासून सदर संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद होईल . 
हा आदेश आज दिनांक १६ मार्च २०१८ रोजी मी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला आहे . 


अलिबाग , 
दिनांक १६ मार्च २०१८ . 


रमेश शेरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अलिबाग, जि . रायगड. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी / आरजेआर/( ओ) अजीआर / १४१८ /( डी ) २०१८-२०१९/ सन २०१८. - या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
हरेकृष्णा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कारवली, ता. राजापूर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” आहे . 


. 


. 


रत्नागिरी , 

आर. के . बांगर, 
दिनांक ८ मार्च २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , ठाणे यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / स.नि./ नो.अ. / ४१० / २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे यांचे कडून मंजुर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , श्री जगन्नाथ ( एस.आर.ए. ) सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , अंतिम भूखंड क्र . ३७७, 
डॉ. अल्मेडा रोड, चंदनवाडी, पांचपाखाडी, ठाणे (प.) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा नियम क्रमांक 
२४ ) ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक टी.एन.ए ./ ( एस.आर.ए.) / एच.एस.जी./ (टी.सी.)/ ०१ / सन २०१८, दिनांक १२ जानेवारी २०१८ नुसार 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम , १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
" संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


ठाणे , 

अजितकुमार सासवडे, 
दिनांक १२ जानेवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, ठाणे. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) /एचएसजी /(टीसी)/ २१२७ / सन २०१८. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , ऑर्किड टॉवर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या., आरोग्यमंदीर , एसबीआय बँकेजवळ , नाचणे रोड, रत्नागिरी, तालुका व जिल्हा रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 


“ 


" आहे . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ मार्च २०१८ . 


एस . डी . तोडणकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 


३५ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१ / मध्यंतरीय आदेश / २०१८ / २१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र अधिनियम 
क्र . २४ ) चे कलम १०२(१)( क ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
सिंधुदुर्ग, मध्यंतरीय आदेश देत आहे की , चौकूळ दुग्ध व्याव. सह. संस्था मर्या., चौकुळ , ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / 
एसडीआय / अजीआर / ओ/ ३९ ३ / डी / २००४ , दिनांक १३ डिसेंबर २००४ या संस्थेचा कारभार बंद करणेत यावा आणि त्याच अधिकारातील 
कलम १०३( १) अन्वये सहकारी अधिकारी श्रेणी-२ , अधिन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संस्थेचे ऋणपरिशोधक । 
अवसायक म्हणून नेमण्यात येत आहे. 

संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर व दावा योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा आहे ती मालमत्ता , वस्तू किंवा दावा 
तसेच संस्थेच्या संबंधातील संस्थेचे सर्व दप्तर कागदपत्र व इतर दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट ऋणपरिशोधक / 
अवसायक यांच्या स्वाधीन करावी . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे . 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १ मार्च २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१/विठ्ठलादेवी / अंतीम आदेश / २०१८ / २३५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, डी . एस . खताळ, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
सिद्धीविनायक दुग्ध व्याव. सह . संस्था, म.लोरे नं . १, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एजीआर/ ओ/ ४३१ / 
२०१५ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१५ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचा जावक क्रमांक सिंधु/जिदुवि अ.क्र . १ / मध्यंतरीय 
आदेश / ९ ८ / २०१८ , दिनांक २९ जानेवारी २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 
( श्रेणी-२) , अधिन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी , सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक करणेत येत असुन सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत 
आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे . 


. 


~ 


. 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 

सिंधुदुर्ग. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/ विठ्ठलादेवी / अंतीम आदेश / २०१८ / २३६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी. एस. खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
श्रीराम दुग्ध व्याव. सह . संस्था, मु. कासार्डे, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ केकेआय / एजीआर / ओ / ४३९ / २०१६, 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचा जावक क्रमांक सिंधु/जिदुवि अ.क्र . १/ मध्यंतरीय आदेश / 
९ ८ / २०१८ , दिनांक २९ जानेवारी २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी 
( श्रेणी-२), अधिन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक करणेत येत असुन सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत 
आहे . 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे. 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

सिंधुदुर्ग. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी १०-१६, २०१ ९ /पौष २०-२६ , शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 


अंतिम आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/विठ्ठलादेवी / अंतिम आदेश / २०१८ / २३७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग, संदर्भीय आदेशान्वये 
श्री . जान्या नवलाई दुग्ध व्याव . सह. संस्था मर्या., चौकुळ - वरंडेवाडी, ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसडब्ल्यूडी/ 
अजीआर/ ओ/ ४४७ / १६, दिनांक २९ एप्रिल २०१६ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा - क /सिंधु/जिदुविअ.क्र .१/ मध्यंतरीय 
आदेश / ९८ / २०१८ , दिनांक २९ जानेवारी २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२) , 
अधिन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक करणेत येत असुन सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे. 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 


डी . एस . खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


/ 


क्रमांक जिदुविअ /सिंधु / क -१/विठ्ठलादेवी / अंतिम आदेश / २०१८ / २३८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व 
१०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डी . एस . खताळ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग , संदर्भीय आदेशान्वये 
श्री . धनगरवस दुग्ध व्याव. सह. संस्था मर्या., जळववाडी नेने - चौकुळ , ता. सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग, नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एसडब्ल्यूडी / 
ओजीआर / ओ / ४४८ / २०१६, दिनांक २९ एप्रिल २०१६ या संस्थेचा कारभार बंद असल्याने या कार्यालयाचे जा -क /सिंधु/जिदुविअ.क्र .१/ मध्यंतरीय 
आदेश/ ९ ८/ २०१८ , दिनांक २९ जानेवारी २०१८ रोजीचे मध्यंतरीय आदेशामध्ये नमूद केलेप्रमाणे अवसायक पदी या सहकारी अधिकारी ( श्रेणी-२) , 
अधिन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग यांची नेमणुक करणेत येत असुन सदरचे मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे. 

हा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ६ मार्च २०१८ रोजी दिला आहे . 


. 


. 


सिंधुदुर्गनगरी , 

डी . एस . खताळ , 
दिनांक ६ मार्च २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्युएल / एच.एस.जी ./ (टीसी )/१०९ ८६ / २०१७-२०१८ / सन २०१८. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एल-विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , व्हाईट लिली वॉटर लिली को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सीटीएस नं . ३६- ओ/ ४ , ५० ओ 
( पार्ट ), आणि ५२ अ ( पार्ट ), सेक्टर - आर-१८ , नाहर अमरीत शक्ती ऑफ साकी विहार रोड, चांदीवली, अंधेरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७२. 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


मुंबई , 
दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१८ . 


शिरीष सपकाळ , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल -विभाग , मुंबई. 


. 


३७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१ ९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एस -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युएस / एच.एस.जी ./(टीसी)/११००५/४५६/२०१७-१८.-सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एस -विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , नियो. विजय व्हिला को - ऑप. हौसिंग सोसा. लिमिटेड, सर्व्हे नं. १०, हिस्सा नं . २८, सीटीएस नं . ५९ ७ / 
ओ / ४ , फ्रेन्डस कॉलनी , भांडुप व्हिलेज , भांडुप (पूर्व), मुंबई ४०० ०४२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था 
असे करण्यांत आले आहे . 


- 


" 


नवी मुंबई, 
दिनांक ८ मार्च २०१८ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

एस -विभाग , मुंबई. 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 


अंतिम आदेश 


क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / रत्नाजिसहकृषिग्राबहुविकासबँकरत्ना / अवसायन / अंतिम आदेश / सन २०१८ /१७६६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२(१) (c)(ii) मधील तरतुदीचा वापर करून मी , श्रीमती बी . एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी 
संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., रत्नागिरी ही संस्था अंतिम अवसायनात 
घेण्याचा आदेश देत आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०३ अन्वये श्रीमती बी . एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी तथा अवसायक रत्नागिरी जिल्हा सहकारी कृषि ग्रामीण बहुउद्देशीय विकास बँक मर्या., रत्नागिरी यांची या संस्थेवर 
अवसायक म्हणून नियुक्ती कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ मार्च २०१८ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे . 


रत्नागिरी , 

बी . एस. माळी , 
दिनांक १२ मार्च २०१८ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कणकवली (कॅम्प- वैभववाडी ) यांजकडून 

अंतिम आदेश 


. 


क्रमांक सनिक / कॅम्प- वैभववाडी / अ / अवसायन / अंतिम आदेश / ६४ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१०२ (२ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एच. कांबळे , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली (कॅम्प- वैभववाडी) , 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, वैभववाडी तालुका 

सहकारी 

गृहतारण संस्था मर्या., वैभववाडी , जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचा व्यवहार बंद करणेबाबत 
व तिचा सर्व व्यवहार ऋणपरिशोधकाकडे सोपविण्याबाबत दिनांक २२ मे २०१७ रोजी दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निर्गमित करीत आहे. 


कणकवली (कॅम्प- वैभववाडी) , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
कणकवली (कॅम्प- वैभववाडी). 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , कणकवली (कॅम्प - वैभववाडी ) यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक सनिक / कॅम्प- वैभववाडी/ अ / अवसायन / साने गुरूजी / गृहतारण / मध्यंतरीय आदेश / ६३/ सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ (१ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एच . कांबळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग, साने गुरूजी सहकारी गृहतारण संस्था मर्या. करुळ , ता. वैभववाडी, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे कामकाज 
गुंडाळण्यासाठी मध्यंतरीय आदेश देत असून त्याच अधिनियमाच्या कलम १०३( १) अन्वये श्री . पी . ओ. पाटील , सहकारी अधिकारी श्रेणी 
१, सहकारी संस्था, वैभववाडी यांची उक्त संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


- 


कणकवली (कॅम्प- वैभववाडी ), 

एस . एच . कांबळे , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 
वाचले. ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ व १०३. 

( २) या कार्यालयाकडील पत्र जा . क्र . सनिक / अ / अवसायन / सुल. मा . मजूर / मध्यं . आदेश / १४५२/ सन २०१७, 

दिनांक २० डिसेंबर २०१७ . 
( ३ ) मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांचे कार्यालयात झालेली मजूर सहकारी 

संस्थांबाबतची आढावा सभा , दिनांक १९ जुलै २०१७. 
क्रमांक सनिक / अ/ सु.म.नांदगांव / अवसायन / अं. आ ./ १२३ / सन २०१८. - ज्याअर्थी, सुलक्षणा मागासवर्गीय मजूर सहकारी संस्था मर्या. 
नांदगाव , ता. कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग (यापुढे संस्थेचा उल्लेख उक्त संस्था असा करण्यात आला आहे.) ही संस्था या कार्यालयाचे नोंदणी 
क्र . एसडीजी/ केकेआय /पीआरडी/ एल / १०७४ / सन २०० ९-२०१० / २०० ९ , दिनांक २९ नोव्हेंबर २०० ९, अन्वये नोंदण्यात आली आहे. उक्त 
संस्थेला वाचले क्र . ( २) मधील नमूद आदेशान्वये संस्था अवसायनात घेण्याबाबत मध्यंतरीय आदेश पारित करण्यात आलेला असून विहित 
मुदतीत संबंधीतांकडून म्हणणे मागविण्यात आले आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, त्यात निर्दिष्ट केलेल्या मुदतीत संस्थेकडून मध्यंतरीय आदेश कायम न करणेबाबत कोणतेही लेखी म्हणणे प्राप्त झालेले नाही . 
तसेच उपरोक्त वाचे क्र . ३ अन्वये मा . विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , कोकण विभाग , नवी मुंबई यांनी उक्त संस्था अवसायनात 
घेणेबाबत मान्यता दिलेली आहे . 
त्याअर्थी, सदर संस्थेचे कामकाज बंद करणेबाबत माझी खात्री झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे . 

अंतिम आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . एच. कांबळे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली, ता . कणकवली , जि . सिंधुदुर्ग , सुलक्षणा मागासवर्गीय मजूर सहकारी संस्था मर्या. नांदगांव, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचा व्यवहार बंद करणेबाबत व तिचा सर्व व्यवहार ऋणपरिशोधकाकडे सोपविण्याबाबत दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ 
रोजी दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निर्गमित करीत आहे. 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

कणकवली. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दोडामार्ग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिदो / अ/ नोंदणी रद्द / ९२७/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ नुसार प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , डी . ए. खांडेकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग असा आदेश देतो की जागतेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सह. 
पत . संस्था मर्या. उसप , ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्र . एसडीजी / एसडीआय / आरएसआर / सी.आर/ ३४२, दिनांक ३० मार्च २००१ 
ने नोंदविण्यात आलेली ही संस्था रद्द करीत असून या आदेशाचे दिनांकापासून या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे समजणेत यावे. 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून आज दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे . 


डी . ए. खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग. 


ma 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दोडामार्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिदो / अ / अंतिम आदेश / ९ ३९ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ ( २), १०३(१), (२ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डी . ए. खांडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दोडामार्ग, या अंतिम आदेशान्वये 
जयभवानी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या. दोडामार्ग, ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे कामकाज / व्यवहार गुंडाळून संस्था अवसायनात 
घेणेबाबत निर्गमित केलेले दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ चे मध्यंतरीय आदेश कायम करून संस्था अवसायनात घेण्यात येत आहे व कलम 
१०३ अन्वये सदर संस्थेवर श्री . आर. टी . चौगुले यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. 
सदर आदेश माझ्या स्वाक्षरी व कार्यालय 

मुद्रा 

नोंद करून आज दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


डी . ए. खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दोडामार्ग, जि .सिंधुदुर्ग. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दोडामार्ग यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिदो/ अ / अंतिम आदेश / / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( २), १०३( १), ( २ ) 
अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डी . ए. खांडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दोडामार्ग, या अंतिम आदेशान्वये 
स्वयंभु धारेश्वर सहकारी ग्राहक संस्था मर्या. साटेली- भडशी , ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचे कामकाज / व्यवहार गुंडाळून संस्था 
अवसायनात घेणेबाबत निर्गमित केलेले दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१७ चे मध्यंतरीय आदेश कायम करून संस्था अवसायनात घेण्यात येत आहे 
व कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर श्री . आर. टी . चौगुले यांची अवसायक म्हणून नेमणूक करण्यात येत आहे. 

सदर आदेश माझ्या स्वाक्षरी व कार्यालय मुद्रा नोंद करून आज दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


डी . ए. खांडेकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दोडामार्ग यांजकडून 

आदेश 


. 


~ 


क्रमांक सनिदो / अ/ नोंदणी रद्द / ९ ०३ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी, डी. ए. खांडेकर , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग असा आदेश देतो की पं. दिनदयाळ ग्रामीण 
बिगर शेती सह. पत . संस्था मर्या. साटेली -भेडशी, ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसडीआय /सीआर / ३४७, दिनांक 
२० नोव्हेंबर २००१ ने नोंदविण्यात आलेली ही संस्था रद्द करीत असून या आदेशाचे दिनांकापासून या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे समजणेत 
यावे. 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे. 


डी . ए. खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग. 


भाग एक ( को.वि.पु.) – ६ अ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , दोडामार्ग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिदो / अ/ नोंदणी रद्द/ ८ ९८ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ नुसार प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , डी . ए. खांडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग असा आदेश देतो की उसप ग्रामीण बिगर शेती सह . पत . 
संस्था मर्या. उसप , ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एसडीआय/ सीआर/ ३४३, दिनांक १ ९ एप्रिल २००१ ने नोंदविण्यात 
आलेली ही संस्था रद्द करीत असून या आदेशाचे दिनांकापासून या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे समजणेत यावे. 

सदर आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे . 


डी . ए . खांडेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दोडामार्ग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिदो / अ/ नोंदणी रद्द/ ८ ९३/ २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ नुसार प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , डी. ए. खांडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग असा आदेश देतो की ओंकार ग्रामीण बिगर शेती सह. 
पत . संस्था मर्या. दोडामार्ग, ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ एसडीआय / सीआर / ३४०, दिनांक २ मार्च २००१ ने नोंदविण्यात 
आलेली ही संस्था रद्द करीत असून या आदेशाचे दिनांकापासून या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे समजणेत यावे. 

सदर आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून आज दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे. 


डी . ए. खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग . 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , दोडामार्ग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिदो / अ /नोंदणी रद्द/ ९ ३० /२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ नुसार प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , डी . ए. खांडेकर, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग असा आदेश देतो की शांतादुर्गा ग्रामीण बिगर शेती सहकारी 
पत . संस्था मर्या. पिकुळे , ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसडीआय / आरएसआर/ सीआर / ३२५ , दिनांक १४ ऑक्टोबर 
१९९ ६ ने नोंदविण्यात आलेली ही संस्था रद्द करीत असून या आदेशाचे दिनांकापासून या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे समजणेत यावे. 

सदर आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून आज दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे . 


डी . ए . 

खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दोडामार्ग, जि .सिंधुदुर्ग. 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६, शके १९ ४० 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक सनिदो / अ/ नोंदणी रद्द/ ९ ३३ / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ नुसार प्राप्त अधिकारानुसार 
मी , डी . ए . खांडेकर , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग असा आदेश देतो की तिलारी प्रकल्पग्रस्त ग्रामीण बिगर 
शेती सहकारी पत. संस्था मर्या. झरेबांबर , ता . दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग नोंदणी क्रमांक एसडीजी / एसडीआय / आरएसआर / सीआर/ ३५५/ २००३ , 
दिनांक २१ ऑक्टोबर २००३ ने नोंदविण्यात आलेली ही संस्था रद्द करीत असून या आदेशाचे दिनांकापासून या संस्थेची नोंदणी रद्द झाली 
असे समजणेत यावे. 

हा आदेश माझी स्वाक्षरी व कार्यालयीन मुद्रा नोंदवून आज दिनांक ३० डिसेंबर २०१७ रोजी निर्गमित केला आहे. 


डी . ए. खांडेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

दोडामार्ग, जि . सिंधुदुर्ग . 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

मध्यंतरी आदेश 


क्रमांक जिदुविअ/ शाखा- क / मध्यंतरीय आदेश / कलम १०२ / सन २०१७ / ६१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
१०२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारपरत्वे मी , निलेश शिंदे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग आदेश देतो की , 
जगदंबा देवी मच्छिमार सह . संस्था मर्या. मु . पो. वाशी, ता . पेण , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीईएन / आरएसआर / एसआर/ ४०६ / 
सन ९ ०, दिनांक २४ डिसेंबर १ ९९० अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यात यावा व याच अधिनियमातील कलम १०३( १ ) 
अन्वये संस्थेकरीता अवसायक म्हणून श्री . अ . ज. पजगाडे, लेखापरिक्षक , श्रेणी-२ , सहकारी संस्था ( दुग्ध), रायगड- अलिबाग यांची नेमणूक 
करीत आहे. उपरोक्त संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ज्या मालमत्तेवर, वस्तूवर आणि दाव्यायोग्य हक्कावर संस्थेचा अधिकार आहे असे अगर 
तिचा अधिकार आहे असे आढळून येईल अशी सर्व मालमत्ता व वस्तू आणि दाव्यायोग्य हक्क तसेच संस्थेच्या व्यवहारासंबंधीची कागदपत्रे , 
दस्तऐवज , पुस्तके याचा ताबा अवसायक यांचेकडे तात्काळ स्वाधीन करावा. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ चे पोट- कलम २ मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेला हा आदेश कायम 
का करू नये ? याबाबत त्यांचे लेखी म्हणणे या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याचे आंत सादर करणेबाबत या आदेशाद्वारे कळविण्यात 
येत आहे. वरील मुदतीत खुलासा न आल्यास अथवा दिलेला खुलासा समाधानकारक न वाटल्यास अंतिम आदेश देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात 
येऊन हा आदेश कायम करणेत येत आहे. 

हा आदेश मी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


अलिबाग , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ . 


निलेश शिंदे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रायगड - अलिबाग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

अंतिम आदेश 


क्रमांक सनिक / अ/ सु.म . नांदगाव / अवसायन / अ.आ / ११ ९ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. एच. कांबळे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग 
सुलक्षणामागासवर्गीय मजूर सहकारी संस्था मर्या. नांदगाव, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेचा व्यवहार बंद करणेबाबत व तिचा सर्व 
व्यवहार ऋणपरिशोधकाकडे सोपविण्याबाबत दिनांक २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी दिलेल्या मध्यंतरीय आदेश कायम करीत आहे . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ रोजी निर्गमित करीत आहे. 


कणकवली, 


दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कणकवली . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/ (टीसी)/१३४६२/२०१८-२०१९.–याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , रॉयल हेरिटेज 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, भूखंड क्र . आर.एस.सी. १६, गोराई-१, जवळ स्वामी विवेकानंद स्कुल , बोरिवली (पश्चिम ), मुंबई ४०० ०९ २. 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 


" 


मुंबई, 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ . 


बजरंग जाधव, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सुधागड रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक आर.जी.डी./ एस.जी.डी./ एच.एस.जी/ (टीसी)/ ३७३८ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सुधागड, 
पाली, जि . रायगड जाहीर करतात की , श्री स्वामी समर्थ अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था , मर्या. पाली, ता . सुधागड, जि . रायगड ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० मधील ( सन १९ ६१ अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे आहे. 


पाली, 
दिनांक २१ जून २०१८ . 


समीर जांबोटकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

सुधागड पाली, जि . रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सुधागड रायगड यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


क्रमांक आर.जी.डी. / एस.जी.डी./ एच.एस.जी / (टीसी) / ३७३९ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सुधागड , 
पाली , जि. रायगड जाहीर करतात की , श्री लक्ष्मीनारायण कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्या. पाली, ता . सुधागड , जि . रायगड 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे . 


" 


" 


पाली, 
दिनांक २२ जून २०१८ . 


समीर जांबोटकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सुधागड पाली, जि . रायगड . 


४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६ , २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी /(टीसी)/ १३४५४ / २०१८-२०१९. याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की , मजासवाडी साईकृपा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्यादित , चाळ क्रमांक १८-१९ , एम.एच. 

.बी. कॉलनी, सर्वोदयनगर, जोगेश्वरी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६०. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई , 
दिनांक २५ जून २०१८ . 


बजरंग जाधव, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर उत्तर विभाग मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूआर उ/ एचएसजी /( टीसी)/१५८१८/२०१८-२०१९/२०१८.-उप निबंधक, सहकारी संस्था, आर उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अविराही होमस्-२ ( बीसीडीई) को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.टी.एस. नं . ६१२ ते ६१५ , 
व्हिलेज एक्सर, आय.सी. कॉलनी, लिंक रोड समोर, एस. व्ही . पी. टेक कॉलेज जवळ , बोरीवली (पश्चिम ), मुंबई ४०० १०३. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ . 


सं . वि . निकम, 

उप निबंधक, 

सहकारी संस्था, आर उत्तर विभाग, मुंबई . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , आर उत्तर विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूआर उ / एचएसजी /( टीसी) /१५८१७/२०१८-२०१९.-उप निबंधक , सहकारी संस्था, आर उत्तर विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सन सुमित एन्क्लेव्ह को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, इ.पी.न. ५१० ( पार्ट ),लिंक रोड, चिकुवाडी , 
बोरीवली ( प. ), मुंबई ४०० ०९ २. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे 
व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ . 


सं . वि . निकम , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , आर उत्तर विभाग, मुंबई . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १०-१६, २०१९ / पौष २०-२६ , शके १९ ४० 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक मुंबई / उपनि /टी.वि / अधिसूचना/ १०२३/ २०१८. — याद्वारे प्रमाणित करतात की , त्रिदेव सफायर को - ऑप. हौ.सो.लि., त्रिमूर्ती मार्ग , 
ऑप . सेंट मेरी स्कूल, नाहूर , मुलुंड (प.), मुंबई ४०० ०८०. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यूटी /एचएसजी /टीसी/ १० ९१२/ सन २०१८ रोजी 
नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


~ 


मुलुंड (प. ) मुंबई , 

राजेंद्र शं . खंडाईत , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१८ . 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था, टी -विभाग , मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी / टीसी / ११२३ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली , 
ता . कणकवली, जि .सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , ओम परशुराम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. कणकवली, ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आली 
आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” व उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


- 


कणकवली, 
दिनांक १९ जुलै २०१८ . 


एस . एच . कांबळे , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, कणकवली. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 


~ 


. 


क्रमांक एसडीजी / केकेआय / एचएसजी /टीसी/ ११२५ / २०१८-२०१९ / सन २०१८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कणकवली , 
ता . कणकवली, जि . सिंधुदुर्ग उद्घोषित करतात की , केलेल्या प्रियदर्शनी अपार्टमेंट गृहनिर्माण संस्था मर्या. कणकवली, ता . कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चा ( १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात 
आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्र . कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम , १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये सदर संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे. 


" 


कणकवली , 
दिनांक २७ जुलै २०१८ . 


एस . एच. कांबळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , कणकवली. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


